महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (प्रशासन शाखा), (शिक्षण 
सक्षमीकरण शाखा) व सामान्य राज्य सेवा (प्रशासन 
शाखा) गट-ब मधील बदलीपात्र अधिकाऱ्यांची यादी व 
रिक्त पदांची यादी प्रसिद्ध करणे - शुध्दीपत्रक. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः बदली ३१२३/प्र.क्र.१८/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय,मुंबई-४०००३२ 
दिनांक:- १३ एप्रिल, २०२३ 


वाचा :-१) महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांचे बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार 
पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ 
२) सामान्य प्रशासन विभागाचे शासन निर्णय क्र.: एसआरव्ही-२०१७/प्र.क्र.४१५/कार्या.१२, 
दिनांक ०९ एप्रिल, २०१८ 
3) शालेय शिक्षण विभागाचे शासन निर्णय क्र.: बदली-३१२३/प्र.क्र.१८/प्रशा-२, 
दिनांक ०३ एप्रिल, २०२३. 

शासन शुध्दीपत्रक - 

शालेय शिक्षण विभागाच्या अधिपत्याखालील महाराष्ट्र शिक्षण सेवा व सामान्य राज्य सेवा 
(प्रशासन झाखा)/शिक्षण सक्षमीकरण शाखा, गट-ब मधील खालील संवर्गातीळ बदली पात्र 
अधिकाऱ्यांची यादी व रिक्‍त पदांची यादी प्रसिध्द करण्यात बाबतचा शासन निर्णय दिनांक ०३ एप्रिल, 
२०२३ रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे. सदर शासन निर्णयासोबत जोडण्यात आलेल्या प्रपत्र ट , 
प्रपत्र ड , प्रपत्र ठ मध्ये खालील प्रमाणे श्रुध्दीपत्रक काढण्यात येत आहे. 
सदर शासन निर्णय मधील प्रपत्र ट मध्ये खालील प्रमाणे दुरूस्ती करण्यात येत आहे. 


शा. कार्यालयाचे नाव पदनाम Req | सभांव्य शेरा 

नि. पदसंख्या | रिक्‍त पद 

तील 

२८ = | गटशिक्षणाधिकारी गटशिक्षणाधिकारी | [ श्री. बाळासाहेब धनवे यांची शा. नि. 
पं.स. जामखेड, जि. प. दि.२१.०३.२०२३ अन्वये 
अहमदनगर गटशिक्षणाधिकारी पं.स. जामखेड, जि. 


प. अहमदनगर बदलीने पदस्थापना 
देण्यात आली आहे. सबब Raa पदांची 
संख्या १ ऐवजी ० (निरंक) दर्शविण्यात 
यावे. 


A 
| 
| 
| 


६८ | महाराष्ट्र महिला प्रौढ | उपशिक्षणाधिकारी महाराष्ट्र महिला प्रौढ शिक्षण संस्था, 
शिक्षण संस्था, जि. जि. अमरावती हे कार्यालय बंद 


पृष्ठछपैकी१ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकःबदली-३१२३/प्र.क्र.१८/प्रशा-२ 


अमरावती झाल्याने, सदरच्या कार्यालयाचे नाव 
रिक्‍त पदाच्या यादीमधून वगळण्यात 
येत आहे. 

२२८ । गटशिक्षणाधिकारी गटशिक्षणाधिकारी F | q सद्यस्थितीत गटशिक्षणाधिकारी पं.स. 
पं.स. वरोरा, जि. प. वरोरा, जि. प. चंद्रपूर हे पद Rat 
चंद्रपूर असल्याने, सेवानिवृत्ती ऐवजी रिक्‍त 

पदसंख्या १ असे वाचावे 

१० । महाराष्ट्र राज्य दृक | सहा. निरीक्षक १ i शा. नि. २३.०८.२०१८ अन्वये संस्थेचे 
श्रवण शिक्षण संस्था, विलीनीकरण झाल्यामुळे, सद्यस्थितीत 
पुणे महराष्ट्र राज्य हक श्रवण शिक्षण संस्था, 

पुणे अस्तित्वात नसल्याने सदर 
कार्यालयाचे नाव Rat पदांच्या 
यादीमधून वगळण्यात येत आहे. 

१ शिक्षण आयुक्तालय, | अधीक्षक 7 q शासन पत्र H.08 दिनांक 29.02.2023 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे (म.शि.से.) बदलीमुळे | अन्वये श्रीमती माधवी भोसले यांना दि. 


३१.०५.२०२४ पर्यंत उसनवारी तत्वावर 
महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण 
आयोग, वरळी मुंबई येथे मुदतवाढ 
मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे 
Rat पदसंख्या मध्ये २ बदलीमुळे 
ऐवजी १ बदलीमुळे असे वाचावे 


सदर झासन निर्णय मधील प्रपत्र ड मध्ये खालील प्रमाणे दुरूस्ती करण्यात येत आहे. 


शा. कार्यालयाचे नाव पदनाम रिक्त सभांव्य शेरा 
नि. पदसंख्या | रिक्‍त पद 
तील 
f शालेय पोषण आहार | अधीक्षक 7 षि संदर्भाधीन शा. नि. दि. ०३.०४.२०२३ 
कक्ष, प्राथमिक शिक्षण | (सा.रा.से.) मधील प्रपत्र इ मध्ये बदलीपात्र अधिका- 
संचालनालय, महाराष्ट्र यांच्या यादीत नाव समाविष्ठ नसल्याने, 
राज्य, पुणे रिक्‍त पदसंख्या मध्ये २ बदलीमुळे 
ऐवजी ० (निरंक) असे वाचावे 
२ राज्य शैक्षणिक | अधीक्षक 1 १ से. नि. | संदर्भाधीन शा. नि. दि.०३.०४.२०२३ 
संशोधन व प्रशिक्षण | (सा.रा.से.) १बदलीमुळे | मधील प्रपत्र ड मध्ये बदलीपात्र अधिका- 
परिषद पुणे यांच्या यादीत १ सेवानिवृत्तीमुळे व १ 
बदलीमुळे रिक्‍त पदसंख्या दर्शविण्यात 
आली आहे. तथापि १ बदलीमुळे नाव 
समाविष्ठ नसल्याने, रिक्‍त पदसंख्या 
मध्ये केवळ १ सेवानिवृत्तीमुळे असे 
वाचावे. 
8 प्रादेशिक विद्या | अधीक्षक | ia संदर्भाधीन शा. नि. दि. 03.08.2023 
प्राधिकरण, मुंबई (सा.रा.से.) मधील प्रपत्र ड मध्ये बदलीपात्र अधिका- 
9 शिक्षणाधिकारी अधीक्षक |---| fe यांच्या यादीत नाव समाविष्ठ नसल्याने, 


पृष्ठछपैकी२ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकःबदळली-३१२३/प्र.क्र.१८/प्रशा-२ 


(प्राथमिक), जि. प. पुणे | (सा.रा.से.) 
शहर 

२७ | शिक्षणाधिकारी अधीक्षक 
(प्राथमिक), जि. प. | (सा.रा.से.) 
भंडारा 

२८ | शिक्षणाधिकारी अधीक्षक 
(माध्यमिक), जि. प. | (सा.रा.से.) 
पुणे 

३० | शिक्षणाधिकारी अधीक्षक 
(माध्यमिक), जि. प. | (सा.रा.से.) 
सोलापूर 

३७ | शिक्षणाधिकारी अधीक्षक 
(माध्यमिक), जि. प. | (सा.रा.से.) 
जालना 

३९ | शिक्षणाधिकारी अधीक्षक 
(माध्यमिक), जि. प. | (सा.रा.से.) 
बीड 

४८ | जिल्हा शिक्षण व | अधीक्षक 
प्रशिक्षण संस्था जि. | (सा.रा.से.) 
परभणी 

६२ । जिल्हा शिक्षण व | अधीक्षक 
प्रशिक्षण संस्था जि. | (सा.रा.से.) 
नांदेड 

६६ | जिल्हा शिक्षण व | अधीक्षक 
प्रशिक्षण संस्था जि. पुणे | (सा.रा.से.) 

६९ । शालेय पोषण आहार, | अधीक्षक 
पं.स. अंबरनाथ (सा.रा.से.) 

ति ११ | शालेय पोषण आहार, | अधीक्षक 
पं.स. राहूरी (सा.रा.से.) 

२४६ | शालेय पोषण आहार, | अधीक्षक 
पं.स. दर्यापूर (सा.रा.से.) 

२४९ | शाळेय पोषण आहार, | अधीक्षक 
पं.स. मुर्तीजापूर (सा.रा.से.) 

249 | शालेय पोषण आहार, | अधीक्षक 
पं.स. तेल्हारा (सा.रा.से.) 

२६८ | शाळेय पोषण आहार, | अधीक्षक 
पं.स. घांटजी (सा.रा.से.) 

२७० | शाळेय पोषण आहार, | अधीक्षक 
पं.स. यवतमाळ (सा.रा.से.) 

२७९ | शाळेय पोषण आहार, | अधीक्षक 
पं.स. बुलढाणा (सा.रा.से.) 

२८० | शाळेय पोषण आहार, | अधीक्षक 
पं.स. चिखली (सा.रा.से.) 

२९३ | शाळेय पोषण आहार, | अधीक्षक 


रिक्‍त पदसंख्या मध्ये १ बदलीमुळे 
ऐवजी ० (निरंक) बदलीमुळे असे वाचावे 


पृष्ठ७छपैकी३ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकःबदली-३१२३/प्र.क्र.१८/प्रशा-२ 


पं.स. नागपूर डाहर 


(सा.रा.से.) 


३०३ 


शालेय पोषण आहार, 
पं.स. हिंगणघाट 


अधीक्षक 
(सा.रा.से.) 


२३२७ 


शाळेय पोषण आहार, 
पं.स. चिमुर 


अधीक्षक 
(सा.रा.से.) 


सदर शासन निर्णय मधील प्रपत्र ठ मध्ये खालील प्रमाणे दुरूस्ती करण्यात येत आहे. 


अ.क्र 


र्यालयाचे नावं 


पदनाम 


रिक्त 


प्रतिनियु 
ar 
Rea 


संभा 
व्य 
रिक्त 


शिंग 


जि.शि.व प्र.संस्था, जि 
रायगड 


अधिव्याख्या 
ता 


। 


३ 


शा. नि. दि. ०३.०४.२०२३ 
मधील प्रपत्र ठ मध्ये 
बदलीपात्र अधिका-यांच्या 
यादीत २ अधिका-यांच्या 
नावांचा समावेश नसल्याने 
संभाव्य रिक्‍त पदांमध्ये ५ 
ऐवजी ३ पदे असे वाचावे. 


जि.शि.व प्र.संस्था, जि 
पुणे 


अधिव्याख्या 
ता 


शा. नि. दि. ०३.०४.२०२३ 
मधील प्रपत्र ठ मध्ये 
बदलीपात्र अधिका-यांच्या 
यादीत १ अधिका-यांच्या 
नावांचा समावेश नसल्याने 
संभाव्य रिक्‍त पदांमध्ये ३ 
ऐवजी २ पदे असे वाचावे 


जि.शि.व प्र.संस्था, जि 
नाशिक 


अधिव्याख्या 
ता 


शा. नि. दि. ०३.०४.२०२३ 
मधील प्रपत्र ठ मध्ये 
बदलीपात्र अधिका-यांच्या 
यादीत ३ अधिका-यांच्या 
नावांचा समावेडा नसल्याने 
संभाव्य रिक्‍त पदांमध्ये ५ 
ऐवजी २ पदे असे वाचावे 


जि.शि.व प्र.संस्था, जि 
नंदूरबार 


अधिव्याख्या 
ता 


शा. नि. दि. ०३.०४.२०२३ 
मधील प्रपत्र ठ मध्ये 
बदलीपात्र अधिका-यांच्या 
यादीत २ अधिका-यांच्या 
नावांचा समावेश नसल्याने 
संभाव्य रिक्‍त पदांमध्ये ३ 
ऐवजी १ पदे असे वाचावे 


पृष्ठछपैकी४ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकःबदळली-३१२३/प्र.क्र.१८/प्रशा-२ 


११ 


जि.शि.व प्र.संस्था, जि 
सातारा 


अधिव्याख्या 
ता 


fe) 


शा. नि. दि. 03.08.2023 
मधील प्रपत्र ठ मध्ये 
बदलीपात्र अधिका-यांच्या 
यादीत १ अधिका-यांच्या 
नावांचा समावेश नसल्याने 
संभाव्य रिक्‍त पदांमध्ये २ 
ऐवजी १ पदे असे वाचावे 


१२ 


जि.शि.व प्र.संस्था, जि 
सांगली 


अधिव्याख्या 
ता 


शा. नि. दि. ०३.०४.२०२३ 
मधील प्रपत्र ठ मध्ये 
बदलीपात्र अधिका-यांच्या 
यादीत १ अधिका-यांच्या 
नावांचा समावेश नसल्याने 
संभाव्य रिक्‍त पदांमध्ये २ 
ऐवजी १ पदे असे वाचावे 


१५ 


जि.शि.व प्र.संस्था, जि. 


औरंगाबाद 


अधिव्याख्या 
ता 


शा. नि. दि. ०३.०४.२०२३ 
मधील प्रपत्र ठ मध्ये 
बदलीपात्र अधिका-यांच्या 
यादीत २ अधिका-यांच्या 
नावांचा समावेश नसल्याने 
संभाव्य रिक्‍त पदांमध्ये ४ 
ऐवजी २ पदे असे वाचावे 


१७ 


जि.शि.व प्र.संस्था, जि 
बीड 


अधिव्याख्या 
ता 


शा. नि. दि. ०३.०४.२०२३ 
मधील प्रपत्र ठ मध्ये 
बदलीपात्र अधिका-यांच्या 
यादीत १ अधिका-यांच्या 
नावांचा समावेडा झाल्याने 
संभाव्य रिक्‍त पदांमध्ये ३ 
ऐवजी २ पदे असे वाचावे 


१८ 


जि.शि.व प्र.संस्था, जि 
परभणी 


अधिव्याख्या 
ता 


शा. नि. दि. ०३.०४.२०२३ 
मधील प्रपत्र ठ मध्ये 
बदलीपात्र अधिका-यांच्या 
यादीत २ अधिका-यांच्या 
नावांचा समावेश नसल्याने 
संभाव्य रिक्‍त पदांमध्ये ४ 
ऐवजी २ पदे असे वाचावे 


१९ 


जि.शि.व प्र.संस्था, जि 
हिंगोली 


अधिव्याख्या 
ता 


शा. नि. दि.०३.०४.२०२३ 
मधील प्रपत्र ठ मध्ये 
बदलीपात्र अधिका-यांच्या 
यादीत १ अधिका-यांच्या 
नावांचा समावेश नसल्याने 
संभाव्य रिक्‍त पदांमध्ये ४ 
ऐवजी ३ पदे असे वाचावे 


पृष्ठपैकी५ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकःबदली-३१२३/प्र.क्र.१८/प्रशा-२ 


२० 


जि.शि.व प्र.संस्था, जि 
लातूर 


अधिव्याख्या 
ता 


१ 


शा. नि. दि.०३.०४.२०२३ 
मधील प्रपत्र आमध्ये 
बदलीपात्र अधिका-यांच्या 
यादीत १ अधिका-यांच्या 
नावांचा समावेश नसल्याने 
संभाव्य रिक्‍त पदांमध्ये ३ 
ऐवजी २ पदे असे वाचावे. 


२१ 


जि.शि.व प्र.संस्था,जि 
उस्मानाबाद 


अधिव्याख्या 
ता 


शा. नि. दि.०३.०४.२०२३ 
मधील प्रपत्र ठ मध्ये 
बदलीपात्र अधिका-यांच्या 
यादीत २ अधिका-यांच्या 
नावांचा VAST नसल्याने 
संभाव्य रिक्‍त पदांमध्ये 3 
ऐवजी १ पदे असे वाचावे 


२२ 


जि.शि.व प्र.संस्था, जि 
नांदेड 


अधिव्याख्या 
ता 


शा. नि. दि. ०३.०४.२०२३ 
मधील प्रपत्र ठ मध्ये 
बदलीपात्र अधिका-यांच्या 
यादीत ३ अधिका-यांच्या 
नावांचा VAST नसल्याने 
संभाव्य रिक्‍त पदांमध्ये ४ 
ऐवजी १ पदे असे वाचावे 


२५ 


जि.शि.व प्र.संस्था, जि 
वाशिम 


अधिव्याख्या 
ता 


शा. नि. दि. ०३.०४.२०२३ 
मधील प्रपत्र ठ मध्ये 
बदलीपात्र अधिका-यांच्या 
यादीत १ अधिका-यांच्या 
नावांचा समावेश नसल्याने 
संभाव्य रिक्‍त पदांमध्ये २ 
ऐवजी १ पदे असे वाचावे. 


२६ 


जि.शि.व प्र.संस्था, जि 
बुलढाणा 


अधिव्याख्या 
ता 


शा. नि. दि. ०३.०४.२०२३ 
मधील प्रपत्र ठ मध्ये 
बदलीपात्र अधिका-यांच्या 
यादीत २ अधिका-यांच्या 
नावांचा VAST नसल्याने 
संभाव्य रिक्‍त पदांमध्ये ५ 
ऐवजी ३ पदे असे वाचावे 


349 


जि.शि.व प्र.संस्था,जि 
चंद्रपूर 


अधिव्याख्या 
ता 


शा. नि. दि. ०३.०४.२०२३ 
मधील प्रपत्र आमध्ये 
बदलीपात्र अधिका-यांच्या 
यादीत १ अधिका-यांच्या 
नावांचा समावेश नसल्याने 
संभाव्य रिक्‍त पदांमध्ये २ 
ऐवजी १ पदे असे वाचावे 


पृष्ठछपैकी६ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकःबदळली-३१२३/प्र.क्र.१८/प्रशा-२ 


३२ | जि.शि.व प्र.संस्था, जि | अधिव्याख्या | २ २ | शा. नि. दि.०३.०४.२०२३ 
गोंदीया ता मधील प्रपत्र आमध्ये 
बदलीपात्र अधिका-यांच्या 
यादीत १ अधिका-यांच्या 


नावांचा GATES नसल्याने 
संभाव्य रिक्‍त पदांमध्ये ३ 
ऐवजी २ पदे असे वाचावे 
३३ | जि.शि.व प्र.संस्था, जि | अधिव्याख्या | २ २ | शा. नि. दि. ०३.०४.२०२३ 
गडचिरोली ता मधील प्रपत्र ठ मध्ये 


बदलीपात्र अधिका-यांच्या 
यादीत १ अधिका-यांच्या 
नावांचा समावेडा झाल्याने 
संभाव्य रिक्‍त पदांमध्ये 3 
ऐवजी २ पदे असे वाचावे 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२३०४१३१६३६३०८२२१ असा 
आहे. हे शासन शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


TIKARAM WAMAN कया न 
KARPATE : लाला 
(टि. वा. करपते) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) आयुक्त, शिक्षण आयुक्तालय (मध्यवर्ती SARA), AERTS राज्य,पुणे 
२) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिल्हा परिषद. 
3) सर्वसंचालक. 
४) सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक. 
५) सर्वप्राचार्य, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था. 
६) सर्व शिक्षणाधिकारी. 
७ गट-ब मधील सर्व बदली पात्र अधिकारी. 
प्रत माहितीस्तव, 


१. मा.मंत्री, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे विशोष कार्य अधिकारी. 
२. प्रधान सचिव, area शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक. 
३. निवडनस्ती, प्रशा-२. 


पृष्ठपैकी७ 


